संदर्भ:- 


सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य पिकांकरिता भात पड 
क्षेत्राम्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 
(TRFA- Oilseed) सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु.८०.०९ 
लाख निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.9६/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०२१ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ,दि.१९/०४/२०१७ 


Av A) 


वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ 4.2020 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 


४. केंद्र शासनाचे पत्र H-2020/94-2.NFSM(OS ), दि२०२०/०५/१४. 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रओ-४/३३.क्र.प्र/२०२०-राअसु., दि२०२०/०६/०६. 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रओ-४/३३.क्र.प्र/२०२०-राअसु., दि२०२०/०६/१६. 

७. कृष, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग भारत सरकार यांचे पत्र File No. 2-94/2092-NFSM (OS) 


[)[.२०/०८/२०२० 


८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क. Extn.2/NFSM(OS) TRFA/AAP20-24/F.no.9/ 2020/2006, 
Pulsiy 


Dt.24/02/2o020 


९. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/राअसुअ-137/ (गळीत)/प्र.क्र.१/प्र.मा.प्रस्ताव/२०/२००९२, 


दि.२५/०८/२०२० 


१०. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
File No. 98-9/2020-CA-II,) Dt.94/08/2020 
११. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/९8७॥॥ TRFA 0॥_२०-२१/वि.मा.प्र./प्र.क्र.१०/२४७६१/२०, 


दि.०८/१०/२०२० 
प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अतंर्गत गळितधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाने दि. 
२०/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये रु. ६४०३.०६ लाख इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली 
आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान -गळितधान्य पिकांकरीता दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व दि. ०५.१०.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये एकूण ४६०२.७४३ लाख रकमेचा पिकनिहाय वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


१५०१.८४ 


(रु.लाखांत) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान केंद्र राज्य एकुण 
अन्नधान्य घटक हिस्सा हिस्सा g 
१२५८.१ ८५४.८८ | 2993.09 
गळीतधान्य व तेलताड a8 दना तेर 


२९८७.८९ २४८९.७२३० 


एकूण एकंदर ४६०२.७४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७६/४ओ 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरिता 


भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEEDS) संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये दि. 
२०/०८/२०२० च्या पत्रान्वये एकूण रु.११६.६७ लाख रकमेच्या कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भ 
क्र.१० येथील दि. ०५/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१० येथील दि.१५/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करीता राष्ट्रीय 


अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEEDS) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.७०.०० लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला 
आहे. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 

शासन निर्णयः 


न 


सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेळताड 
पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEEDS ) 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ७०.२७ लाख (रुपये सत्तर लाख सत्तावीस हजार 
फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
क्र. | गळितधान्य व तेलताड पिके केंद्र हिस्सा (६०%) | राज्य हिस्सा(%४०) | वितरीत निधी 
| र रा.अ.सु.अ.(गळितधान्य व तेलताड) ४२.१६ २८.११ ७०.२७ 
TRFA सन २०२०-२१ करीता BDS 
वर वितरीत करावयाचा निधी 
२. | PFMS खात्यावरील शिल्लक ५.८९ ३.९३ ९.८२ 
प्रलंबित दायित्वासाठी 
एकूण ४८.०५ ३२.०४ ८०.०९ 
२. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार रा.अ.सु.अ.(गळितधान्य व तेलताड) अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधन्य 
उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्रम-२०२०-२१ (TRFA-OILSEEDS)) साठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता 
पूनर्जीवित निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा निधी रु.९.८२ लाख (केंद्र हिस्सा-५.८९ लाख -- राज्य हिस्सा- 
रु.३.९३ लाख) PFMS खात्यामध्ये आयुक्तालय स्तरावर उपलब्ध आहे.सदर निधी प्रलंबित दायित्वासाठी 
खर्ची टाकावा ; 
३. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्य 


उत्पादन वाढविण्यासाठी (TREA-OILSEEDS) उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹४२.१६ 
लाख (रुपये बेचाळीस लाख सोळा हजार फक्‍त निधी व राज्य हिस्याचा ₹२८.११ लाख (रुपये अठ्ठावीस 
लाख सत्तावीस हजार फक्त) निधी असा एकूण रु.७०.२७ लाख (रुपये सत्तर लाख सत्तावीस हजार ) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७६/४ओ 


खालील लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४)(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता भात पड 


क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEEDS) उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹८०.०९ लाख निधी संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत 
करावा. 

सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
शि आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


| Ta निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसं क्र.३२०/व्यय-१ दिनांक-२२.१२.२०२० 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७६/४ओ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


प्रतिः- 


१८ 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०७१४४२०५८२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 


Z E N DAG E MA H AVE E R 2.5.4,20=a9503a5209¢984c1 1429291 2b642bdfd3228264276fb5541f4f92F 
23cb110d23, postalCod. 
A 


D,MANTRALAYA, MUMBAI, 


rialNumber=43d7bb272129cd1 382853268481 cb2ceee1f236d393acec 
BA LASA H E B b71084bc36ffeed02, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 
Date: 2021.01.07 14:45:48 +05'3 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१द. 
व्ह 
१७. 
.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


